शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (ge) साठी 
लेखनसामग्री व आवश्‍यक कार्यालयीन साहित्य 
पुरवठा करण्यासाठी मे.देविठा एण्टरप्रायजेस, फोर्ट, 
मुंबई या पुरवठादाराची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : खरेदी-२०२२/प्र.क्र.१४/नोंदणी शाखा, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २७ ऑक्टोबर, २०२२ 


शासन आदेठा :- 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (खुद्द) साठी ळागणारी लेखनसामग्री व आवश्‍यक कार्यालयीन साहित्य 
पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादारासोबत एक वर्षाचा दरकरार करण्याकरीता दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२२ 


रोजीच्या सूचनेद्वारे शासनाच्या संकेतस्थळावरून ई-निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. प्राप्त झालेल्या पाच 
ई-निविदांपैकी मे. देविश एण्टरप्रायजेस, फोर्ट, मुंबई या संस्थेने सादर केलेली निविदा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य 
असून, इतर निविदाधारकांपेक्षा कमी किंमतीची आहे. तसेच दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 
मे.देविश एण्टरप्रायजेस यांनी जेथे Tay आहे तेथे काही वस्तुंचे दर कमी करून दिलेले आहेत. त्यामुळे दिनांक 
१ ऑक्टोबर, २०२२ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२३ पर्यंतच्या एका वर्षाच्या कालावधीकरिता मे. देविशा 
एण्टरप्रायजेस, फोर्ट, मुंबई यांची निविदा मंजूर करुन, त्यांच्यासोबत खालील अटीं व शा्तींच्या अधिन राहून 
सेवाकरार करण्यासाठी एकमताने निवड करण्यात आली आहे. 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (खुद्द) साठी उच्च प्रतीची लेखनसामग्री पुरविण्याचा कालावधी 
दिनांक १.१०.२०२२ ते दिनांक 30.08.2023 इतका राहील. 


विभागामार्फत वेळोवेळी नोंदविलेल्या मागणीनुसार व निविदेमध्ये नमूद केलेल्या कंपनीचे अथवा 
त्यापेक्षा चांगल्या दर्जाचे साहित्य व लेखनसामुग्रीचा पुरवठा दरकरारात नमूद केलेल्या दराने 
तातडीने पुरवणे बंधनकारक असेल. 

विभागाने आवश्यकतेनुसार लेखनसामग्रीची मागणी केल्यावर मागणी केलेली लेखनसामग्री निश्चित 
केलेल्या दराने व दर्जानुसार पुरवठा करणे पुरवठादारास बंधनकारक राहील. पुरविण्यात आलेल्या 
लेखनसामग्रीच्या दर्जात अथवा किंमतीत कोणताही बदल केल्यास, सदर वस्तू नाकारणे तसेच 
करारनाम्याचे पालन समाधानकारक न झाल्यास करारनामा संपुष्टात आणणे, याबाबत विभाग जो 
निर्णय घेईल तो पुरवठादारास मान्य राहील. 


यादीमध्ये नमूद केलेल्या वस्तूंव्यतिरिक्‍त इतर वस्तूंची विभागास तातडीने आवश्‍यकता असल्यास, 
सदर वस्तूंची मागणी नोंदविल्यानंतर, ती तातडीने पुरवणे बंधनकारक असेल. तसेच अशा वस्तू 
बाजारभावाच्या किंमतीपेक्षा (एम.आर.पी.) ५ टक्के कमी दराने पुरवठा करणे पुरवठादारास 
बंधनकारक राहील. 


शासन आदेशा PATH: खरेदी-२०२२/प्र.क्र.१४/नोंदणी शाखा 


४. पुरवठादारांने नमूद केलेल्या वस्तूंचे दर हे जीएसटी व्यतिरिक्त असल्यामुळे संबंधित वस्तूंना 
अनुज्ञेय असलेला जीएसटी दर अतिरिक्त अदा करण्यात येईल. 


Vi. प्रशासकीय कारणास्तव देयक अदा करण्यास विलंब झाल्यास, विलंब आकार किंवा व्याज देय 
राहणार नाही. 


२. उपरोक्त कराराच्या अनुषंगाने मे. देविशा एण्टरप्रायजेस, फोर्ट, मुंबई या संस्थेकडून करारनामा Yoo 
रुपयांच्या मुद्रांक कागदावर (Stamp paper) सेवासंविदा करार साक्षांकित करुन घेण्यात यावा. 


३. सदर झासन आदेश, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग दोन, 
अनुक्रमांक १ नियम २ व ७ अन्वये मंजूरी देण्याचे अधिकारी प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय दिनांक 30.90.2094 व दिनांक ७.०५.२०२१ 
मधील विहित अटीव शर्तीचे पालन करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२८१३२८१८८१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 


TIKARAM WAMAN : 
KARPATE 


(fe. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. महाळेखापाल-'१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई- Yoo ०२० 
४. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई- Yoo ०२० 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
लेखाशाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. मे. देविश एण्टरप्रायजेस, फोर्ट, मुंबई 
निवडनस्ती/ नोंदणी शाखा. 


on SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


